ज्ञान प्रसारक शिक्षण den, मुंबई संचालित 
सुखदा विद्यालय, लक्ष्मीबाग घाटकोपर(पूर्व), 
मुंबई या Mod लल्लुभाई कंपाऊंड, एस.व्ही. 
पटेलसाईट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मानखुर्द, मुंबई 
येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ATR ३३२४/प्र.क्र.४८४/२४ /एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे जा.क्र.शिउसं/ माध्य-.२/स्थलांतर 
/३१०/२०२३/३७२९, दि.०५.०६.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था, टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्वी, मुंबई संचालित सुखदा विद्यालय, 
लक्ष्मीबाग, घाटकोपर (पूर्व) मुंबई या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक (इ. ५ वी ते १० वी) व इंग्रजी 
माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित उच्च माध्यमिक (इ.११ वी ते १२ वी) शाळेचे, लल्लुभाई कंपाऊंड, 
एस.व्ही.पटेलसाईट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मानखुर्द, मुंबई येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे मध्य रेल्वेच्या विस्तारीकरण प्रकल्पामुळे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. 
त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खाळील अटी व शार्तीवर मान्यता देण्यात 
येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच इच्छुक विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२४/प्र.क्र.४८४/२४ /एसएम-१ 


(3) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१५३१३१७२२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेश्ांनुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
V | J AY N | V R U TT | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c7a4e3 1cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea 
82e485826669926889, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BHOSALE पा. 00 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 
शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, बुहन्मुंबई, उत्तर विभाग, मुंबई, 
अध्यक्ष/ सचिव, ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था, टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्व, मुंबई 
निवडनस्ती (एसएम-१). 


cc “७० AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


